महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य 
अकादमीच्या कार्यक्रम आयोजनाच्या 
खर्चास वित्तीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.३६२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. सिंसाअ ७२१५ 
(१४) /प्र.क्र.२३१/सां.का.४, दि. १ एप्रिळ, २०१६. 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.संकीर्ण८२२३/ 
प्र.क्र.३६२/सां.का.४, दि. १९ मे, २०२३. 
३) सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे यांचे पत्र क्र. 
मरासिंसाअ/ १७५३-१७५४ /2023, दि. २५ जुले, २०२३. 


प्रस्तावना : 


राज्यामध्ये सिंधी भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सिंधी 
साहित्य अकादमी कार्यरत असून या अकादमीद्वारे राज्यात सिंधी भाषा आणि साहित्याचे 
संवर्धन आणि विकास या संबंधी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. उपर्निदिष्ट क्र.१ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या योजनांची नियमावली निश्चित करण्यात आलेली 
आहे. उपर्निदिष्ट क्र.२ अन्वये महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीस सांस्कृतिक कार्यक्रम 
घेण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. आता त्यातील काही सांस्कृतिक कार्यक्रम 
संपन्न झाळेले आहेत. सदरील सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या रकमेस वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा खर्च रु. 
२,४६,५८५/- इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधान लेखाशीर्ष २२०५, कला व संस्कृतीचे 
यांचे प्रचाळन (०९)सिंधी साहित्य अकादमी (०९) (०१) सिंधी साहित्य अकादमीची आस्थापना 
(कार्यक्रम), २२०५ १६९७-५०, इतर खर्च या लेखा शीर्षाखाळील सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी, सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी यांना 
नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४ सदर खर्चास वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनिमय, भाग-२, 
दि.१७ एप्रिळ, २०१५, उपविभाग ३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७(२) (अ) अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.३६२/सां.का.४ 


& : 


सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 


दि. १२ एप्रिल , २०२३ मधील सर्व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 


सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई यांची राहिल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३१००३११३८१४४१२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ANIROODHA ig ay ARONA AT EOE 


AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5c0eb8b 1 cd7ff4 


S U RYA KA N T 42b98831311214458302, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
seria INNumber=0D09B13123278281B742D56CDO4EE1899269D 
4F AAF88991 AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA 
D E S H Pp A N D E SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2023.10.03 15:18:04 +05'30' 
(अनिरुध्द सु.देशपांडे ) 
° 
कार्यासन अधिकारी > महाराष्ट्र शासन 


१.मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


2. 


Ey 


प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड 


कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 


. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


